स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय 
पुरस्कार सन २०२१ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रावापु-२०२२/प्र.क्र.१३८/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 


१) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१२/प्र.क्र.१०४/२०१२/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२. 
२) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१४/प्र.क्र.२३/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यडावंतराव 
चव्हाण राज्य वाडमय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील व 
राज्याबाहेरील ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाडमय निर्मिती केळी आहे अज्ञा लेखकांकडून विविध 
वाड्मय प्रकारातील पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन २०२१ च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्राप्त झालेल्या 
प्रवेशिकांच्या अनुषंगाने दि.१० सप्टेंबर, २०१२ व दि.२ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार-२०२१ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१ या वर्षात स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण समितीच्या निकालपत्रानुसार सदर ३५ पुरस्कारासाठी पात्र 
ठरविण्यात आलेल्या ३३ लेखक / साहित्यिकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातील 
यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या साहित्यिकांना, संदर्भाधीन 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ व दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित पुरस्कार 
प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाडमय पुरस्कार - २०२१ करीता प्रदान करावयाच्या 
पुरस्काराची रोख रक्‍कम संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र -१ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु.१,००,०००/- (रुपये एक लक्ष wad) व कमीत कमी 
रु.५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) असेल. पुरस्काराचे स्वरुप रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह व 
प्रमाणपत्र असे आहे. सदर पुरस्काराच्या यादीमध्ये कोणत्या वाड्मय प्रकारास कोणता पुरस्कार प्रदान 
करण्यात आला आहे, त्याचे नांव, तसेच संबंधित लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नांव आणि 
पुरस्काराची रक्‍कम नमूद करण्यात आली असून, पात्र ठरविण्यात आलेल्या ३३ लेखक/ 
साहित्यिकांच्या नांवाचे विवरणपत्र सोबत जोडत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२२/प्र.क्र.१३८/भाषा-३ 


३. यासाठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच सहाय्यक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडएफ - 02, २२०५- कला व संस्कृती -००-१०२ कला व 
संस्कृती प्रचालन ०१ (योजनेतर योजना) (०१)(०३) - उत्तम पुस्तकांना उत्तेजन (२२०५ ३१९९) ५० इतर 
खर्च (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०६१६५१३३४०३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Aishvarya Nitin 
Govekar र 
( ऐश्वर्या गोवेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.राज्यमंत्रीमराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, 
५. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
११. संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई, 
१२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
१३. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. भाषा - 3 (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


86-67 


18080६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२२/प्र.क्र.१३८/भाषा-३ 


विवरणपत्र 


स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार सन २०२१ पुरस्कारासाठी पात्र चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार सन 


२०२१ पुरस्कारासा ठी पात्र 


ठरविण्यात आलेल्या लेखक/साहित्यिकांची यादी 


अ. | वाझूय प्रकार पुरस्कार रक्‍कम रु. नेखकाचे नाव | पुस्तकाचे नांब | प्रकाशन संस्था 
क्र 
१) । प्रौढ वाड्मय - कवी केशवसुत १,००,०००/- aa भंडारे । जगणं गोदा प्रकाशन, 
काव्य पुरस्कार विकणाऱ्या  । औरंगाबाद 
माणसांच्या 
कविता 
२) । प्रथम प्रकाशन - | बहिणाबाई चौधरी ५०,०००/- रमजान मुल्ला | अस्वस्थ eS 
काव्य पुरस्कार काळरात्रींचे | पब्लिकेशन, पुणे 
दृष्टान्त 
३) । प्रौढ वाज्ञय - राम गणेश गड १,००,०००/- नारायण यशोधरा प्वयंदीप 
नाटक/एकांकि । पुरस्कार जाधव प्रकाशन, पुणे 
का येळगावकर 
४) । प्रथम प्रकाशन - | विजय तेंडूलकर ५०,०००/- oe नाही 
नाटक/ पुरस्कार 
एकांकिका 
५) | प्रौढ aga - हरी नारायण आपटे | १,००,०००/- प्रशान्त बागड | नवल पपायरस 
कादंबरी पुरस्कार प्रकाशन, 
कल्याण 
६) । प्रथम प्रकाशन - | tates पुरस्कार | ५०,०००/- श्वेता सीम आपल्याला । राजगृह प्रकाशन, 
कादंबरी विनोद काय त्याचं .. | कोल्हापूर 
७) | We वाझ्य - दिवाकर कृष्ण १,००,०००/- अनिल साबळे | पिवळा पिवळा | पपायरस 
लघुकथा पुरस्कार पाचोळा प्रकाशन, 
कल्याण 
८) । प्रथम प्रकाशन - । ग.ल.ठोकळ पुरस्कार | ५०,०००/- विश्‍वास यां शब्दमल्हार 
लघुकथा जयदेव ठाकूर | सर्व्हिसिंग प्रकाशन, नाशिक 
९) |। प्रौढ वाझ्यय - अनंत काणेव १,००,०००/- डॉ. Alters आठवा सूर १ 
ललितगद्य पुरस्कार गुंडी प्रकाशन, पुणे 
(ललित 
बिज्ञानासह) 
१०) । प्रथम प्रकाशन - | ताराबाई शिंदे पुरस्कार | ५०,०००/- वोणा सामंत ।साठा मधुश्री प्रकाशन, 
ललितगद्य कहाणी... पुणे 
११) | tie area - श्रीपाद कृष्ण १,००,०००/- राजा | ैत्री 
विनोद कोल्हटकर पुरस्कार गायकवाड पब्लिकेशन, पुणे 
१२) | प्रौढ area - न.चि.केळकर १,००,०००/- वंदना बोको हिणी राजहंस प्रकाशन 
चरित्र पुरस्कार -कुलकर्णी  । निरंजनी प्रा.लि., पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२२/प्र.क्र.१३८/भाषा-३ 


१३) | प्रोढ बाझूय - | लक्ष्मीबाई टिळक १,००,०००/- शरद भुरा PAA गृह, 
आत्मचरित्र पुरस्कार बाविस्कर मुंबई 

१४) | प्रौढ arya - श्री. के. क्षीरस १,००,०००/- 7 ma ।जग बदलणारे | मनोविकास 
समीक्षा/ पुरस्कार ग्रथ प्रकाशन, पुणे 
again 
संशोधन/ 
सौंदर्यशास्त्र/ 
ललितकला 
आस्वादपर 
लेखन 

१५) । प्रथम प्रकाशन - | रा.भा.पाटणकर ५०,०००/- प्रा. डॉ. प्रकाश | 'अनुष्टुभ्‌ मस प्रकाशन, 
समीक्षा पुरस्कार शेवाळे नियतकालिका । पुणे 
सोंदर्यशास्त्र dager 

योगदान 

१६) |Weaga- | डॉ. बाबासाहेब १,००,०००/- सुरेश भटेवरा । शोध... मनोविकास 
राज्यशास्त्र /समा | आंबेडकर पुरस्कार नेहरू - गांधी । प्रकाशन, पुणे 
जशास्त्र पर्वाचा ! 

१७) | प्रौढ aya - शाहू महाराज पुरस्कार | १,००,०००/- शशिकांत जयतु शिव राजहंस प्रकाशन 
इतिहास गिरिधर पित्रे | जयतु शिवाजी ।प्रारलि., पुणे 

१८) । प्रोढ बाय - | नरहर कुरूंदकर १,००,०००/- सदानंद कदम | मराठी भाषेच्या | मनोविकास 
भाषाशास्त्र/व्याक | पुरस्कार जडणघडणीची | प्रकाशन, पुणे 
र्ण कहाणी 

वाक्‍्प्रचारांची 

१९) | प्रौढ aga - महात्मा जोतीराव फुले । १,००,०००/- अरुण क्रांती : एक | सुनीधी 
विज्ञान व पुरस्कार वैज्ञानिक पब्लिशर्स, पुणे 
तंत्रज्ञान (संगणक अंधश्रद्धा ? 

व इंटरनेटसह) 

२०) | We aga - बसंतराव नाईक १,००,०००/- सचिन शेती शोध भुमाता 
शेती व पुरस्कार आत्माराम आणि बोध पब्लिकेशन, 
शेतीविषयक होळकर लासलगांब, 
पूरक व्यवसाय जि. नाशिक 
लेखनासह 

२१) | प्रौढ arg - कश १,००,०००/- 7 वंचितां PATA गृह, 
उपेक्षितांचे अण्णाभाऊ साठे वर्तमान मुंबई 
साहित्य (वंचित, | पुरस्कार 
शोषित, पिडीत, 
आदिवासी, 
कष्टकरी, 
अनुसूचित जाती 
ब नव बोद्ध 
इत्यादी) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२२/प्र.क्र.१३८/भाषा-३ 


२२) | प्रौढ वाझ्य - पी.डी. देशमुख १,००,०००/- ति] नाही 
अर्थशास्त्र ब पुरस्कार 
अर्थशास्त्र- 
विषयक लेखन 
२३) | We ary - ना.गो. १,००,०००/- डॉ. आर. के. । सुख मेष प्रकाशन, 
तत्त्वज्ञान ब नांदापूरकर पुरस्कार अडसूळ मानसशास्त्र पुणे 
मानसशास्त्र 
२४) | We aga - HHA भाऊराव %,00,000/- डॉ. साहेबराव । विनोबा आणि | अथर्व 
शिक्षणशास्त्र  । पाटील पुरस्कार भुकन शिक्षण पब्लिकेशन्स, 
धुळे 
२५) । प्रौढ बाह्य - | डॉ. पंजाबराव देशमुख | १,००,०००/- विद्यानंद पाण्या तुझा रंग | राजहंस प्रकाशन 
पर्यावरण पुरस्कार कसा? प्रा.लि., पुणे 
२६) | We aga - रा.ना.चव्हाण पुरस्कार | %,00,000/- संपादक दलित - भारत | सायन 
संपादित/ किशोर मेढे | दलित पब्लिकेशन्स 
आधारित भारतमधील | or fer, पुणे 
TITAS 
२७) | sie arya - कतीर्थ AUT %,00,000/- अनुवादक फ्रॅक्चर्ड फ्रोडम | लोकवाझूय गृह 
अनुवादित जोशी पुरस्कार अनघा लेले । : तुरुंगातील । ,मुंबई 
आठवणी व 
चिंतन 
२८) | We ary - भाई माधवराव बागल | १,००,०००/- आनंद TAIN साधना प्रकाशन, 
संकोर्ण पुरस्कार करंदीकर घुसळण पुणे 
(क्रोडासह) 
२९) | बालवाझ्य - बालकवी पुरस्कार ५०,०००/- विवेक ओन्ली फॉरे । कादवा शिवार 
कविता उगलमुगले  । चिल्डून प्रकाशन, 
नाशिक 
30) | बालवाझ्य - भा.रा. भागवत ५०,०००/- डॉ. सोमनाथ । खेळ मांडियेला | सनय प्रकाशन, 
नाटक व पुरस्कार मुटकुळे नारायणगाव, 
एकांकिका जि.पुणे 
३१) । बालवाझ्य-  ।साने पुरस्कार | ५०,०००/- पो. वृष पक्षी गेले कुठे । अरुणा प्रकाशन, 
कादंबरी पाटील ? लातूर 
३२) | बालवाझ्य - राजा मंगळवेढेकर ५०,०००/- पुहासि किमयागार छात्र प्रबोधन, 
कथा पुरस्कार देशपांडे पुणे 
( छोटया गोष्टी, 
परीकथा, 
लोककथांसह) 
33) | बालवाझूय - यदुनाथ थत्ते पुरस्कार | ५०,०००/- प्रा. सुधाकर । चला शिकू या | चैत्र क्रिएशन्स्‌ 
सर्वसामान्य ज्ञान चव्हाण वारली अँण्ड 
(छंद व शास्त्रे) चित्रकला पब्लिसिटी, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२२/प्र.क्र.१३८/भाषा-३ 


३४) | Seared - ना.धो. ताम्हणकर 40,000/- प्रा. विद्या ga । कोरा कागद पस प्रकाशन, 
संकोर्ण पुरस्कार बोरसे निळी शाई पुणे 

३५) | सरप पयाजी महाराज १,००,०००/- परेश वासुदेव । गोपालकृष्ण | गोबा मराठ 
भोसले गायकवाड पुरस्कार प्रभू भोबे चरित्र अकादमी, 
बृहन्महाराष्ट्र आणि साहित्य | पणजी,गोवा 
पुरस्कार 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


